प्रशासकीय मान्यता 

कुर्ला येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये 
नव्याने बांधण्यात आलेल्या तिसऱ्या 
मजल्यावर अग्निशमन यंत्रणा व 
त्याअनुषंगाने विद्युत कामे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२१/प्र.क्र.४७/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


पहा :- प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०६२/१९८६/(७९)/५८९/१०२५६, दिनांक ९ एप्रिल, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


कुर्ला येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये नव्याने बांधण्यात आलेल्या तिसऱ्या 
मजल्यावर अग्निहामन यंत्रणा व त्याअनुषंगाने विद्युत्‌ काम करण्यासाठी संर्भाधीन 
पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. 
सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कुर्ला येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये नव्याने बांधण्यात आलेल्या तिसऱ्या 
मजल्यावर अग्निशमन यंत्रणा व त्याअनुषंगाने विद्युत्‌ काम करण्यासाठी अनुक्रमे 
रु.१,२५,०१,८४२/- (रु. एक कोटी पंचवीस लक्ष एक हजार saat बेचाळीस फक्त) व 
रु.३७,५१,६४६/- (रु. सदतीस लक्ष एकावन्न हजार सहाशे सेहेचाळीस फक्त) इतक्या या 
शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
Electrical Work 


Sr. Name of the work Adminitrative 
No. Approval 
Rupees 


1. |Providing Fire Fighting System, Fire Alarm with | 1,25,01,842/- 
necessary pannel and accessories with fire sprinkler 
system with DG set for standby supply in Kurla 
Court Building (G+3 floors) 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२१/प्र.क्र.४७/का-१३ 


Civil Work 


1. Construction of RCC underground water tank for 24,12,846/- 
upgradation of fire system at Kurla (W) Mumbai 


2 Construction of temporary shed for Pump House for 3,65,471/- 
Fire Pump Installation Ares, existing underground 
water tank at Kurla Court, Kurla (W), Mumbai 


3. Repairs to damaged flooring in passage, providing and 3,65,913/- 
laying of constgruction of bed blocks and other misc 
works 


4. Providing and fixing of fire resistant doors, shutters 3,07,821/- 
and frames to the third floor of Kurla Court at Court 
No. 1 & 2, Office Room, entryk doors, steno etc. 


5. Providing and fixing fire resistant doors to the 3११ floor 2,99,595/- 
at Kurla Court at Bar Rooms, Court No.3 Store Room, 
Toilet etc. 
Total 37,51,646/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत 
नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/ 

इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्‍त कामासाठी “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२१/प्र.क्र.४७/का-१३ 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, मुंबई यांनी दिलेल्या 
तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/ 
भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०८०६१६५७२१३४१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


oye . Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 

N | t | Nn V | rs e ‘al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b7 
24d471400fbcfb074e051, 


Jiwane coasted oot se ee 
(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,मुंबई. 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
६) मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) बी (डब्ल्यु शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 
नागपूर, 
८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२१/प्र.क्र.४७/का-१३ 


९) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी मुंबई. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

११) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 

१२) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

) 

) 


93) नियोजन विभाग-१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१४ अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


